कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
वाणिज्यिक पिकांच्या (कापूस, ऊस) वार्षिक कृती 
आराखड्याची सन २०१८-१९ मध्ये अंमलबजावणी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ A, २०१८ 


वाचा:- 


१, कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. No.CoA/Extn.3/NFSM-CC/Cotton/AAP/2318/152 /2018, 
दि. २०/०३/२०१८ 

२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. No.CoA/Extn3/Scane/AAP 18-19/151 /2018, दि. २०/०३/२०१८ 

३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. 2-9/2015 -CU-IV, दि. ०३/०५/२०१८ 

४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र. क्र. १८/ राकृवियो कक्ष, दि. १३/०४/२०१७ 

५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात 
येत असून अभियानांतर्गत ऊस व कापूस या वाणिज्यीक पिकांवर आधारित पीक पध्दतींचा Madar केला आहे. 
सदर अभियानांतर्गत समाविष्ट पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे, शेत जमिनीची सुपीकता व 
उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांच्या संधी निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करणे ही प्रमुख्य उद्दीष्टे 
आहेत. 


कृषी आयुक्तालयाच्या संदर्भाकित १ व २ च्या पत्रान्वये सन २०१८-१९ करीता या अभियानांतर्गत 
वाणिज्यिक पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत वाटपाच्या (Allocation) मर्यादेत एकूण ₹ ७९३.४० 
लक्ष रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता व केंद्र शासनाने संदर्भाकित 
दि. 03 मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये ₹ ७९३.४० लक्षच्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केळेली आहे. त्यानुषंगाने 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करीता वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


झासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 


शासन निर्णय : - 


१, 


सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके या 
अभियानाच्या एकूण ₹ ७९३.४० लक्ष निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


. सदर वार्षिक कृती आराखड्यामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 


लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० 
आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने अभियानांतर्गत पिकनिहाय आर्थिक 
सहभागाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रुपये लाखात) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - केद्र 
अ.क्र केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
वाणिज्यिक पीके aie हि 8? 
ie = कापूस २१२.७३ १४१.८२ ३५४.५५ 
२ ऊस 263.39 १७५.५४ ४३८.८५ 
एकूण ४७६.०४ ३१७.३६ ७९३.४० 


. केंद्र शासनाने कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 


अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१८-१९ करीता संदर्भांकित 


दिनांक ३ मे, २०१८ च्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चाळू वर्षी अभियानाकरीता मंजूर 
केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या दिश्ानिर्देशानुसार सदर 
अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी आयुक्‍त 
(कृषी) यांच्या देखरेखीखाली राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. आयुक्‍त (कृषी) यांनी 
सुक्ष्म व्यवस्थापनाऐवजी क्षेत्र सर्वेक्षण कार्यपध्दती ठरवावी. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू- 


धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे, त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने संदर्भाकित 


दि. ९/०७/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये अभियानांतर्गत ज्या घटकांखाली थेट लाभार्थ्यांच्या खाती अनुदान जमा 


करण्याचे (Direct Benefit Transfer) निदेशीत केले आहे त्या घटकांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खाती जमा 


करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 


६. “उन्नत शोती - समृद्ध शोतकरी” या मोहिमेच्या संदर्भाकित दि. १३ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
तसेच, लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत (DBT) संदर्भांकित दि. १९/०४/२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयांन्वये कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांतर्गत विविध घटकांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी 
याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित केलेल्या आहेत. सदर दोन्ही शासन निर्णयातील सूचनांनुसार राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत - वाणिज्यिक पिकांची अंमळबजावणी करण्यात यावी. 


७. संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची निवड 
करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्याची यादी तालुका स्तरावर संकलित 
करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक 
खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत 
निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषी विभागाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहील. 


८. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शहोतकऱ्यांच्या होतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची प्रत्यक्ष 
तपासणी त्या-त्या गावातील कृषी सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषी 
अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी सहायकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२३१५०३१९३८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
व त a S hrik ant फटा ovcoveer ars cgi And ADF 
सहपत्र: वरीलप्रमाणे टी 5653093044 208761 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa62085¢34 
te h a n d ra ka n t An d g e i ain टा 859676 92038380 ण iene 74cfid3a95f2ac3c192 


(श्रीकांत चं STS) डगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा. मंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहाय्यक 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषी व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहाय्यक 
3. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती/४-अ. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 


परिशिष्ट - अ 
सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिकांच्या अंमलबजावणीचा वार्षिक कृती आराखडा 
अ.क्र घटक मंजूर अर्थसहाय्याचे स्वरुप युनिट । केंद्राने मंजूर केलेले 
लक्ष 
कापूस 
१ | एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (आयसीएम) ₹ ८०००/-प्रती हे. हेक्‍टर 300] २४.०० 
प्रात्यक्षिके (₹ ७०००0 निविष्ठा व ₹ १००० 
आकस्मिक खर्चासाठी) 
२ | आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी आणि अती ₹९०००/-प्रती हे. हेक्‍टर ४० ३.६० 
लांब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन (₹८००० निविष्ठा व ₹ १००० 
आकस्मिक खर्चासाठी) 
3 | आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके आंतरपिक ₹ ८०००/- प्रती हेक्टर हेक्‍टर ३००| २४.०० 
(₹ (७9००० निविष्ठा व ₹ १००० 
आकस्मिक खर्चासाठी) 
४ | देशी कापसाच्या अतीघन लागवडीच्या ₹ १००००/- प्रती हेक्टर हेक्‍टर १२००| १२०.०० 
चाचण्या (ट्रायल्स) (१९००० निविष्ठा व ₹ १००० 
आकस्मिक खर्चासाठी) 
५ | पीक संरक्षण औषधे वबायो-एजंटसचे । प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०टक्के Haz | हेक्‍टर १२००० ६०.०० 
वितरण ५००/-प्रती हे. 
६ | राज्यस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण ₹ ४००००/-प्रती प्रशिक्षण संख्या १ ०.४० 
(२० प्रशिक्षणार्थी २ दिवस) 
9 
अ । ऑनलाईन पेस्ट मॉनिटरिंग अण्ड प्रकल्पाधारित ७७.५५ 
ऑडव्हायझरी सर्व्हिसेस (ओपीएएएस) 
(प्रकल्पाधारित कार्यक्रम) (राज्य योजना 
क्रॉपसॅप सलग्न) 
ब | - कॉटन श्रेडरचेवाटप अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प व ६० | ४५.०० 
(केंद्रास प्रस्तावित व त्यानुसार मंजूर | सिमांतिक शोतकरी, महिला (७१) 
मापदंड प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo टक्के | यांच्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo 
कमाल ₹ ७५०००/-युनिट असा आहे. | टक्के कमाल ₹ ०.६३ लाख प्रती 
मात्र कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान | युनिटव इतर लाभार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष 
अंतर्गत मंजूर मापदंडानुसार कार्यक्रम | खर्चाच्या ४० टक्के कमाल ₹ ०.५० 
राबविण्यात येईल) लाख प्रती युनिट) 
एकूणकापूस ३५४.५५ 
पैकी केद्रहिस्सा २१२.७३ 
पैकी राज्यहिस्सा १४१.८२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४ ओ 


अ.क्र घटक मंजूर अर्थसहाय्याचे स्वरुप युनिट | Har मंजूर केलेले 
wal 
ou 
१ | एक डोळा आणि/पट्टा पध्दतीचा अवलंब | रुपये ९०००/- प्रती हेक्टर (६८००० | हेक्‍टर ३९८५ | 342.84 
करुन पट्टा पध्दतीने आंतरपीकाची निविष्ठा व ₹ १००० आकस्मिक 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके खर्चासाठी) 
२ | ऊती संवर्धित रोपे तयार करुन रुपये ३.५० प्रती रोप रोपे २.४५ ७.३५ 
अनुदानावर वाटप करणे लाख रोपे 
३ | राज्यस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण ₹ ४००००/-प्रती हे. संख्या ४ १.६० 
(२० प्रशिक्षणार्थी २ दिवस) 
४ 
शुगरकेन श्रेडरचे वाटप अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प व ९५ ७१.२५ 
(केंद्रास प्रस्तावित व त्यानुसार मंजूर | सिमांतिक शेतकरी, महिला (११३) 
मापदंड प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo टक्‍के | यांच्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या yo 
कमाल ₹ ७५०००/-युनिट असा आहे. | टक्के कमाल ₹ ०.६३ लाख प्रती 
मात्र कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान | युनिट व इतर लाभार्थ्यासाठी 
अंतर्गत मंजूर मापदंडानुसार कार्यक्रम | प्रत्यक्ष खर्चाच्या ४० टक्के कमाल ₹ 
राबविण्यात येईल) ०.५० लाख प्रती युनिट) 
एकूणऊस ४३८.८५ 
पैकी केद्र हिस्सा २६३.३१ 
पैकी राज्य हिस्सा १७५.५४ 
कापूस ऊस एकूण ७९३.४० 
पैकी केद्र हिस्सा ४७६.०४ 
पैकी राज्य हिस्सा ३१७.३६ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


